महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी २२१० जी 
२५१या लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२२ 
शासन पुरकपत्र :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकत्रित 
रु.२६३,८९,००,०००/- (अक्षरी रुपये Gaal त्रेसष्ट कोटी एकोणनव्वद लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आळेळली आहे. सदरच्या निधीचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | तपशिल रक्‍कम (रु.) 
a विमा हप्ता (जानेवारी, 2022 ते मार्च, | रु.२१५,४७,१५,६६७/- 
२०२२) (अक्षरी रुपये दोनशे पंधरा कोटी सत्तेचाळीस लक्ष पंधरा 
हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) 


२ कोविड-१९ अंतर्गत CGHS वरील माहे | रु. ४८,४१,८४,३३३/- 
डिसेंबर, २०२१ अखेरच्या हमी | अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी एकेचाळीस लक्ष 


तत्वावरील दावे चौर्‍्याऐंशी हजार तीनशे तेहतीस फक्त) 
एकूण रु.२६३,८९,००,०००/- (अक्षरी रुपये all AMS 
कोटी एकोणनव्वद लक्ष फक्त) 


सदर रक्कमांचे धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावेत. 
२. सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१८५७४८७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sanjay 
Dattaram झर 
Mahadeshwar ७५ 
संजय महाडेश्वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-६, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२२ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (3 प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन-व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुबई-३२) 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


